भूमी अभिलेख विभागास सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षात ६०० GNSS Rovers 
Controllers व Post Processing Software 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.राभूअ-२०१६/प्र.क्र.५४/ल-१. 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राभूअ-२०१४/प्र.क्र.२४३/ल-१, 
दि.२५.११.२०१४. 
२. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राभूअ-२०१६/प्र.क्र.५४४/ल-१, 

दि.३०.०३.२०१७. 

३. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राभूअ-२०१६/प्र.क्र.५४/ल-१, 
दि.२०.१०.२०१८. 

४. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक राभूअ-२०२०/प्र.क्र.५४/ल-१, 
दि.११.०९.२०२०. 

५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील 

पत्र क्र. पु.मो.१८५/६/२०२३ दि. १२/०५/२०२३. 
प्रस्तावना- 


जमीनीची मोजणी आधुनिक पध्दतीने, अचुक व जलद गतीने करणेसाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल जमीन 
(ई.टी.एस.) व CORS Rover हे अत्यंत महत्वाचे आधुनिक साधन असल्याने संदर्भाधीन क्रमांक १ चे शासन 
निर्णयान्वये भूमि अभिलेख विभागासाठी १६९२ ई.टी.एस. मशिन्स खरेदी करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या रु. 
७६.१४ कोटी इतक्या खर्चास, निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तदनंतर सदरच्या रु.७६.१४ कोटी निधीपैकी रु.१५ कोटी ई. टी. एस. मशिन खरेदी करण्यासाठी व उर्वरित 
रु.६१.१४ कोटी निधीमधून CORS Rover खरेदी करण्याकामी प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन ४ च्या शासन 
निर्णयानुसार सुधारित करण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये सदर र. रु. ६१.१४ कोटी निधी मधून रु.४५.०० 
कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून उर्वरित रु.१६.१४ कोटी रक्‍्कमेस प्रशासकीय मंजूरी शिल्लक आहे. 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) 
यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये क्र.१५० भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित "जमीन मोजणीकरीता 
आधुनिक यंत्रणा : सर्व भूकरमापकांना आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्यात येईल, मोजणीची प्रक्रिया ऑनलाईन 
केली जाईल व मोजणी ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.” अशी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या 
अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्येक भूकरमापकास आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचे नियोजन 
करण्यात आले अयून, सन २०२३-२०२४ मध्ये ६०० GNSS Rovers Controllers व Post Processing 
Software खरेदी करण्याकरीता ४३.८६ कोटी इतक्या निधीस प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब SAAT 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ-2016/प्र.क्र.54/ल-1. 


शासन निर्णय :- 


भूमि अभिलेख विभागासाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात goo GNSS Rovers, Controllers व 
Post Processing Software खरेदी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या एकूण रु.६० कोटी (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये साठ कोटी) रक्‍्कमेपैकी प्रशासकीय मान्यता असलेली रक्‍कम रु. १६.१४ कोटी (अक्षरी रुपये सोळा कोटी 
चौदा लक्ष) वगळता उर्वरीत रू.४३.८६ कोटी (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी इयाऐंशी लक्ष) इतक्या वाढीव 
VEDA प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याबाबतचा खर्च मागणी क्र. सी-१, २०२९ जमिन महसूल १०३ (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख १०३ (०१) 
(०२) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९०४२२) कार्यालयीन खर्च-१३ खर्च या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध निधीतून 
करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र. २१८/२०२३/व्यय-१०, दिनांक ८/६/२०२३ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१९२५१४४६१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUBHASH 
UTTAM RATHOD & 


(सुभाष राठोड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य व विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य. 

८. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (१) मुंबई. 

१३. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (२) मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ-2016/प्र.क्र.५4/ल-1. 


१४. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमी अभिलेख (ART) पुणे. 

१५. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१८.सर्व उपसंचालक, भूमी अभिलेख. 

१९. निवड नस्ती (ल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


